राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च 
माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 
२००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील मान्यता 
दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव 
पदांना वेतनाची रक्‍कम प्रदान करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७/टीएनटी-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७)/टीएनटी-२, दिनांक ५.१०.२०१८ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१८/प्र.क्र.२९/आ.पु.क., दिनांक १४.११.२०१८ 
3) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. उच्च माध्य-२४३/ 
२२०२०४७८/पु.मा/१७-१८, दिनांक ५.७.२०१७ 
प्रस्तावना : 


राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील ९२६ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना शासन निर्णय 
क्र. उमाशि-२०१३/प्र.क्र.३१/टीएनटी-३, दिनांक 29.04.2098 अन्वये व शुध्दीपत्रक दिनांक १५.११.२०१४ 
अन्वये ९ अतिरिक्‍त अश्या एकूण ९३५ वाढीव पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदांपैकी ५०७ पदांचे 
वेतन सुरु करणेबाबत आदेश संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. त्यानंतर वैयक्तिक मान्यता प्रदान केलेल्या ६८ पदांना संदर्भाधीन क्र. २ चे शासन निर्णयान्वये 
पुनरुज्जिवीत करण्यात आले आहे. सदर ६८ पदांना वेतन सुरु करण्याकरिता रु. १,००० इतक्या लाक्षणिक 
पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेला आहे. सबब, 
सदर ६८ पदांना वेतन अदा करण्यासाठी रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 
२००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील ९२६ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना शासन निर्णय क्र. उमाशि-२०१३/ 
प्र.क्र.३१/टीएनटी-३, दिनांक २१.५.२०१४ अन्वये व शुद्धीपत्रक दिनांक 94.99.2098 अन्वये ९ अतिरिक्‍त 
अशा एकूण ९३५ पदांना (६५८ पूर्णवेळ व २७७ अर्धवेळ) पदांना मान्यता fest आहे. सदर पदांपैकी वैयक्तिक 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या ५०७ पदांना वेतन सुरु करण्यात आलेले आहे. त्यानंतर वैयक्तिक मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन २०१७/(प्र.क्र.१५/१७)/टीएनटी-२ 


प्रदान केलेल्या ६८ पदांच्या (५१ पूर्णवेळ व १७ अर्धवेळ) वेतनासाठी रूपये ३,१२,००,०००/- (रूपये तीन कोटी 
बारा लाख फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू ६८ 
पदांना माहे US, २०१७ पासून वेतन अनुज्ञेय राहील. यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. 

२. यासाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-२ प्रधान लेखाशिर्ष २२०२ 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११० अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 
सहाय्य, (००)(००)(०४) अशासकिय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (2202 ०४७८) (अनिवार्य) ३६- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन)” या लेखाश्ीर्षाखाळी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१५३८२०३५२१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Charushila eget oe one 
Devendra eee ae 
Chaudhari &/ ७७ दा 
(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2 मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे 
षु निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
अभिधान व लेखा अधिकारी 
७ सर्व कोषा अधिकारी 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९ कक्ष अधिकरी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१० सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 
११ मा.मंत्री (शा.शि.व क्री.वि.) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२ मा.प्रधान सचिव, (शा.शि.व क्री.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक.मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३  व्यय-५, वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१४  निवडनस्ती, टीएनटी-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


